श्री. गणेश. म. अभ्यंकर, निरीक्षक (गट-ब), 
वैधमापन शास्त्र, प्रिसिजन प्रयोगशाळा, मुंबई 
यांचे स्वेच्छा सेवानिवृत्तीस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक - वैमाशा-२०२१ /२७४ /प्र.क्र.६७ / ग्रासं-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय-विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - १३ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- १) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम, १९८२, नियम क्रमांक ६६ (१) 
२) श्री. गणेड म. अभ्यंकर, निरीक्षक (गट-ब), वैधमापन शास्त्र प्रिसिजन प्रयोगशाळा, मुंबई 
यांचा दि. १४ जुन, २०२१ रोजीचा अर्ज.. 
३) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांचे पत्र क्र. TAT / आस्था -२/ग.म.अ./नि.री./ स्वे.से.नि. 
२०२१/ ८७०, दिनांक २४ जुन, २०२१ रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक १४ जुन, २०२१ च्या अर्जान्वये श्री. War म. अभ्यंकर, निरीक्षक, 
वैध मापन शास्त्र (गट-ब - राजपत्रित) यांनी वैयक्तिक कारणास्तव स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेण्याची ईच्छा 
व्यक्‍त करुन ०३ महिने अगोदर पूर्वसूचना (Notice ) दिली आहे.संदर्भ क्र. 3 येथील दिनांक २४ जुन, 
२०२१ च्या पत्रान्वये नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी श्री. गणेश म. अभ्यंकर, 
निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, प्रिसिजन प्रयोगशाळा, मुंबई यांचा स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची अर्ज त्यांचे 
शिफारशीसह पुढील कार्यवाहीस्तव शासनास सादर केलेला आहे. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन 
आदेशा देण्यात येत आहेत :- 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६६ (१) मधील तरतुदीनुसार 
श्री. गणेश म. अभ्यंकर, निरीक्षक, वैध मापन are, प्रिसिजन प्रयोगशाळा, मुंबई यांची दिनांक 
१४/०६/२०२१ रोजीची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची पूर्वसूचना स्वीकारुन त्यांना दिनांक १३/०९/२०२१ 
(A) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. श्री. गणेश म. अभ्यंकर, निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, प्रिसिजन प्रयोगशाळा, मुंबई यांच्याविरुध्द 
सद्यस्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी / न्यायालयीन / लाचलुचपत / शिस्तभंगाविषयक प्रकरण 
सुरु अथवा प्रलंबित / प्रस्तावित नाही तसेच त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शासकीय येणे शिल्लक 
नाही. 


झासन आदेश क्रमांकः वैमाशा-२०२१ /२७४ /प्र.क्र.६७ / ग्रासं-३ 


०३. नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी श्री. अभ्यंकर यांचे निवृत्तीवेतन व 
इतर अनुषंगीक बाबींबाबत आवर्यक ते कार्यकारी आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी. 


०४. सदर झासन आदेडशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९१३१५००५८५८०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA CHANDRAKANT 1॥1॥8६९007 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD, CIVIL SUPPLY AND 
32, st=Maharashtra, 


C H A R U S H | LA CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
2.5.4. 106570cca25f9c39. ebc7d2 
0०9९ D1 SFCA69F88876EC2B759F 13E2: 

CHANDRAKANT TAMBEKAR र ee 


6: 1६11504032 
814228६313 HILA CHANDRAKANT TAMBEKAR 


Date: 2021.09. 


(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) श्री. गणेश म. अभ्यंकर, निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, प्रिसिजन प्रयोगशाळ, मुंबई 
(नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांचे मार्फत) 


प्रत, 

१) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२ मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
8) & सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई महानगर विभाग, मुंबई 

५ महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई 

६ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई 

७  अधिदानव लेखाधिकारी, वांद्रे-पूर्व, मुंबई. 

८)  निवडनस्ती(ग्रासं-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


